राज्यातील «Wet निंयत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पासाठी 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 

दि.१७.०४.२०१५. 

केंद्र शासनाचे पत्र H.94099/98/209§-NERS (PM), दि.१६.०५.२०१७. 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र-विशा/६४.क्र.प्र/२०१५-संकीर्ण.३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३, दि.०४.०९.२०१७. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दिनांक 

१४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. 
यांच्यात दि.११.११.२०१९ रोजी झालेला करार. 

७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६२०/प्र.क्र.२१/पोल-३, दि.०५.०३.२०२०, 
दि.२८.०८.२०२० व दि.१८.१२.२०२०. 

८) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-४/पोल-३, दि.२३.०६.२०२१ व 
दि.२४.११.२०२१. 

९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोळ-३, दि.०५.१०.२०२१ व 
दि.१२.०१.२०२३. 

qo) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-८/पोल-३, 
दि.२९.०३.२०२२ व दि.३१.०३.२०२२. 

११) मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांची दि.०४.१०.२०२२ रोजीची देयके. 

१२) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/१७/६१६२/॥॥३७-डायल-११२/८१/२०१७-२१, दि.३०.१२.२०२२. 

१३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८.०२.२०२३. 


प्रस्तावना 

राज्यातील नागरिकांना आपत्काळीन परिस्थितीत पोळीस सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी 
राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.४ नुसार 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


उच्चस्तरीय seh प्रदत्त समितीच्या दि.१४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत रु.४०४,४४,६१,५१९/- 
(ARS चार कोटी चव्वेचाळीस लाख एकसष्ठ हजार Taal एकोणीस फक्‍त) इतक्या प्रकल्प खर्चासह मे.महेंद्रा 
डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांना Letter of Intent (LO) निर्गमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. 
त्याअनुषंगाने राज्यातील पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाकरिता अपर पोलीस 
महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. याच्यांत करार करण्यात 
आला आहे. डायल-११२ प्रकल्पाकरिता आजतागायत रु.१३२,९३,४३,७६८/- इतकी रक्कम संदर्भ क्र.५ ते 
१० येथील शासन निर्णयान्वये अदा करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोल-३ 


डायल-११२ प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी Data Center (DC), नवी 
मुंबई व Disaster Recovery Centre (DRC), बँगलोर अंतर्गत SMS Gateway Services Component यांची 
RFP clause 99.9 & 99.2 (Volume-ll) नुसार काम पूर्ण केले असून त्यांनी खालीलप्रमाणे देयके सादर केली 
आहेत :- 
(i) Supply and commissioning of IT and non-IT components at DC, Functional and Integration 
testing of entire system including hardware, software, network and other components at DC & 
Go-Live of DC (Capex-9), phase-I करीता रु.३,२९,४७५/-. 


(ii) Supply and commissioning of IT and non-IT components at DRC, Functional and Integration 
testing of entire system including hardware, software, network and other components at DRC 
& Go-Live of DRC (Capex-2), phase-| करीता रु.२,१९,६५३/-. 


वरीलप्रमाणे मे. Feat डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी सादर केलेल्या देयकांची 
(रु.३,२९,४७५--२,१९,६५३) जीएसटी सह एकूण रु.५,४९,१२८/- इतकी रक्‍कम अदा करण्याची विनंती अपर 
पोलीस महासंचालक (नि. व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.१२ येथील पत्रान्वये केली आहे. तसेच 
सदरची देयके डायल-११२ प्रकल्प सल्लागार समितीने तपासली असून सदर देयकांबाबत प्रकल्प सल्लागार 
अर्नेस्ट अँण्ड यंग यांनी अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांना दि.१८.११.२०२२ च्या अग्रेषित केलेल्या 
पत्रान्वये अभिप्राय सादर केले आहेत. 


राज्यातील पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायळल-११२) प्रकल्पाकरिता खरेदी केलेल्या 
यंत्रसामग्रीची व सदर यंत्रसामग्री कार्यान्वित करण्याकरिता आलेल्या जीएसटी सह एकूण रु.५,४९,१२८/- 
(रुपये पाच लाख एकोणपन्नास हजार Veal अठ्ठावीस फक्त) इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


झासन निर्णय 


पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाच्या RFP clause ११.१ & ११.२ 
(Volume-ll) नुसार SMS Gateway Services Component च्या Supply and commissioning of IT and 
non-IT components at DC, Functional and Integration testing of entire system including 
hardware, software, network and other components at DC & Go-Live of DC (Capex-49), phase- 
| करीता रु.३,२९,४७५/- व Supply and commissioning of IT and non-IT components at DRC, 
Functional and Integration testing of entire system including hardware, software, network and 
other components at DRC & Go-Live of DRC (Capex-), phase-l करीता रु.२,१९,६५३/- अशी 
जीएसटी सह एकूण रु.५,४९,१२८/- (रुपये पाच लाख एकोणपन्नास हजार एकशे अठ्ठावीस फक्त) इतकी 
रक्‍कम वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्कमेची देयके अदा करतांना प्रचलित कर वजाती करुन अदा करण्यात यावी. तसेच सदर 
रक्कमेच्या देयकात १८% जीएसटी (९%-७७8७1 व ९%-5७85) कराचा समावेश आहे. 

३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे 
आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), ५२ 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री,” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदरहु निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रण 
अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोल-३ 


घोषीत करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी उपरोक्त निधी आहरित करुन MAHINDRA DEFENCE SYSTEMS 
LTD या कंपनीच्या २०९-२१४, Kailash Building २६, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-990009 
येथील HDFC बँकेच्या शाखेचे खाते क्र.०००३०३१००१४८०० (IFSC Code - HDFC0000003) या खात्यावर 
जमा करावा. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग- 
२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम 
क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
दि.०८.०२.२०२३ अनुसार सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२२१७३४५००८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RUPALI SANJOG 
KABARE 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, नि. व स.., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि., अंधेरी पुर्व. 
१४. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अर्थसं-१/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. रोख शाखा/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती, पोल-३. 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


